सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . ३५ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - १२ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ६१ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
९ ८ ९ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


१००० 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांजकडून 


संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 

अधिसुचना 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


क्र.९ ८ / एलएनक्यु / एसआर / ११/९८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


औ . भाग १-३५ 


९ ८ ९ 


९९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ४ 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ 
अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


परिशिष्ट ५ 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 


लागू नाही. 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - जिल्हाः- बीड , तालुका : पाटोदा, गांव बेलेवाडी 

( बामदळवस्ती) 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


२०५ 


०.२१ 


२ 


२०६ 


०.७७ 


दिनांक : / / २०२० 
ठिकाण : बीड 


३ 


२४२ 


०.६७ 


एकुण 


१.६५ 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) 

ल . पा . 


बीड 


परिशिष्ट २ 


२ 


प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव मौ . बेलेवाडी (बामदळवस्ती) 

ता . पाटोदा जि . बीड 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांजकडून 


प्रकल्पाचे विवरण :- गाव तलाव मौ . बेलेवाडी ( बामदळवस्ती) 

ता . पाटोदा जि . बीड 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


सामाजिक फायदे :: - सिंचनासाठी 

( आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - जिल्हाः- बीड , तालुका : पाटोदा , गांव बेलेवाडी 

( बामदळवस्ती) 


क्र .०७ / एलएनक्यु / एसआर / ३२ / ०७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) 
) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


लागू नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


९९ १ 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ११ मौ . दासखेडा 

ता . पाटोदा जि . बीड 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . ११ मौ . दासखेडा 

ता . पाटोदा जि . बीड 


सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 

( आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट ३ 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव : - मौ . दासखेडा, ता . पाटोदा जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 


अ.क्र . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


आहे . 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ४ 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे. 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


लागू नाही. 


परिशिष्ट १ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - जिल्हा:- बीड , तालुका : पाटोदा, गांव दासखेड 


दिनांक : / / २०२० 
ठिकाण : बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


४ ९ ६ 


०.६० 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 


ल . पा . बीड 


एकुण 


०.६० 


९९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - जिल्हा :- बीड , तालुका : पाटोदा , गांव पिंपळगाव धस 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 

०.५५ 


१ 


५१ 


५१ 


०.१५ 


५२ 


०.१५ 


४ 


०.१० 


५२ 
५२ 


५ 


०.०५ 


६ 


५२ 


०.०४ 


एकुण 


१.०४ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .०८ / एलएनक्यु / एसआर /०४ / ०८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल 
) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१ मौ . पिंपळगांव धस 

ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- गाव तलाव क्र .१ मौ . पिंपळगांव धस 

ता . पाटोदा जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 

( आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - मौ . पिंपळगांव धस , ता . पाटोदा जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 


लागू नाही . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे. 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की, कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल. आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२, नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : / / २०२० 
ठिकाण : बीड 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) 
ल.पा. 

बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट/ सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


९९ ३ 


४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - जिल्हा:- बीड , तालुका : पाटोदा , गांव पिट्ठी 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 

१.०८ 


१ 


४४२ 


२ 


४४३ 


०.३३ 


एकुण 


१.४१ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .०६ / एलएनक्यु / एसआर / २३ / ०६.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .६ मौ . पिठ्ठी ता . पाटोदा जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र .६ मौ . पिठ्ठी ता . पाटोदा जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - मौ . पिठ्ठी, ता . पाटोदा जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 


लागू नाही . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 


येईल . 
दिनांक : 


/ २०२० 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


। 
ठिकाण : बीड 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 


ल . पा . बीड 


९९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव ( अति) नाळवंडी ( साळूकेवस्ती) 

ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव ( अति ) नाळवंडी ( साळूकेवस्ती) 

ता . पाटोदा जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 

( आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - मौ . नाळवंडी ( साबँकेवस्ती ), ता . पाटोदा जि . बीड 
अ.क्र . स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


परिशिष्ट ५ 


५ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र.९ ७ / एलएनक्यु / एसआर / ९ ४ / ९७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ /सीआर / ७७ / अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) 
भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) 
अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की, सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - जिल्हाः- बीड , तालुका : पाटोदा , गांव नाळवंडी 

( साळुकेवस्ती) 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
ठिकाण : बीड, दिनांक : / / २०२० 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

बीड 


ल . पा . 


६ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .०७ / एलएनक्यु / एसआर/ २५ / ०७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ /सीआर / ७७ / अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) 
भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र (हे.आर.) 


१ 


१५३ 


०.११ 


२ 


१५३ 


०.०६ 


३ 


१५३ 


०.२६ 


एकुण 


०.४३ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


९९ ५ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) 
अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे. 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
ठिकाण : बीड , दिनांक : / / २०२० 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

ल . पा . बीड 


७ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - जिल्हा :- बीड , तालुका : पाटोदा , गांव कारेगांव 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 
३८८ 

०.३२ 
२ ३८ ९ 

०.०३ 


१ 


३ 


३ ९ ० 


०.४७ 


४ 


३ ९ ० 


०.५ ९ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .०८ / एलएनक्यु / एसआर /०५/ ०८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


एकुण 


१.४१ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र .६ कारेगांव ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: - गाव तलाव क्र .६ कारेगांव ता . पाटोदा जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - मौ . कारेगांव, ता . पाटोदा जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र (हे .आर .) 


. 


अ.क्र . 


लागू नाही . 


९९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . 
पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
ठिकाण : बीड , दनांक : . / २०२० 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) 

बीड 


ल.पा. 


८ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - जिल्हाः- बीड , तालुका : पाटोदा, गांव गवळवाडी 
स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 


अ.क्र . 


१ 


३७ 


०.२० 


२ 


३७ 


०.०२ 


एकुण 


०.२२ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ गवळवाडी ( काळ्यामातीसाठी) 

ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . २ गवळवाडी ( काळ्यामातीसाठी) 

ता . पाटोदा जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 

( आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - मौ . गवळवाडी ( काळ्यामातीसाठी ), ता . पाटोदा जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.) 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 
संचिका क्रमांक २०१७ / अतियात /विरासत/ कावी -०२.- याद्वारे सर्व 
जनतेस जाहीररित्या कळविण्यात येते की , दर्गाह हजरत आसाबे रसुल 
स्थित मौ . अर्धापूर, ता . अर्धापूर, जि . नांदेड चे इनामदार श्री सय्यद 
मनसब अली पि . सय्यद शुजात अली रा . अर्धापूर ता.जि. नांदेड यांचा 
मृत्यू 

दिनांक १७ ऑगस्ट , २००३ रोजी झालेला आहे . मयत इनामदाराची 
विरासत आपले नावाने मंजूर व्हावी म्हणून श्री . सय्यद सिकंदर अली पि . 
सय्यद महेबुब अली हुसैनी यांनी या न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला 
आहे. सदरील देवस्थानचे सेवेसाठी मौजे अर्धापूर ता . अर्धापूर जि . नांदेड 
येथे गट क्र . ६११ मध्ये ११ हेक्टर १६ गुंठे इतकी खिदमत इनाम 
शेतजमीन आहे . 

सदरील प्रकणातील यापूर्वीची श्री सय्यद मनसब अली पि . सय्यद 
शुजात अली यांचे हक्कातील विरासत मंजुरीचे आदेश या कार्यालयाचे 
संचिका क्र .७८ / एमएजी/ सीआर-३ मध्ये दि . २० / ०६ / १ ९ ७८ नुसार पारीत 
झाल्याचे दिसून येते . 

श्री . सय्यद सिकंदर अली पि . सय्यद महेबुब अली हुसैनी यांनी दि . 
०८/०३/२०१६ रोजी या कार्यालयामध्ये अर्ज सादर करुन दर्गाह हजरत 
आसाबे रसुल चे विरासतदार सय्यद कासीम सय्यद फुडु व शे . बुढन पि . 
शेख अहेमद हे होते . सय्यद कासीम यांचे मृत्यूनंतर त्यांनी दोन मुले 
सुजात अली व सय्यद महेबुब यांचे नावाने विरासत अतियात कोर्टान 
मंजुर केली असुन प्रकरणात अर्ज दाखल करणेस्तव झालेला ८ वर्ष १० 
महिने व ९ दिवसांचा विलंब क्षमापित करणेबाबत अर्ज सादर केला आहे . 
विलंब क्षमापनाचे अर्जावर कार्यवाही करुन प्रकरण मा . जिल्हाधिकारी, 
नांदेड यांचेमार्फत मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचे कार्यालयाकडे 
सादर करण्यात आले होते . 

प्रस्तुत प्रकरणात 

दिनांक- ०३/०३/२०२० 
रोजी मा . अप्पर विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांनी आदेश पारीत करुन 
प्रकरणातील विलंब क्षमापित करुन गुणवत्तेवर निर्णय पारीत करणेस्तव 
या कार्यालयाकडे मुळ संचिका वर्ग केलेली आहे . 

तरी श्री . सय्यद सिकंदर अली पि . सय्यद महेबुब अली हुसैनी , 
रा . अर्धापुर ता . अर्धापुर जि . नांदेड यांचे नावाने विरासत मंजुरी बाबत 
कोणाचे काही आक्षेप असल्यास त्यांनी या कार्यालयात सदरचे जाहीर 
प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दी झाल्यापासुन सहा ( ०६ ) 
आठवड्याचे आत लेखी अर्जाद्वारे आक्षेप सादर करावेत . मुदतीनंतर आलेल्या 
आक्षेपांचा काहीही विचार केला जाणार नाही. 


अ.क्र . 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


दिनांक : 


१०/०८/२०२० . 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) नांदेड . 


लागू नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट/ सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


९९ ७ 


१ 


२ 


१ 


९ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 

प्राथमिक अधिसूचना 
क्र . २०१८ / भूसंपादनं /सिआर / ०५- ज्या अर्थी , भूमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० 
हेक्टर अधिक नसले इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या 
संबधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सावर्जनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे सूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

ज्या अर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही) 

ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही) 

ज्या अर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर 
निर्माण करणार नाही. 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीचे या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०२ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पादरर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले 
आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नावः -पाडोळी तालुकाः- कळंब जिल्हाः- उस्मानाबाद 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र हे.आर.मध्ये 

३ 
४३५ 

०० हे .६० आर 

एकुण क्षेत्र ०० हे .६० आर 
अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - साठवण तलाव पाडोळी अतिरिक्त मौजे पाडोळी 
तालुका 

कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : - साठवण तलाव पाडोळी अतिरिक्त मौजे पाडोळी 
तालुका 

कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ : - साठवण तलाव पाडोळी अतिरिक्त मौजे 
पाडोळी तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यामुळे तलाव अंतर्गत 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

साठवण तलाव पाडोळी अतिरिक्त मौजे पाडोळी तालुका कळंब 
जिल्हा उस्मानाबाद या कामामुळे कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार 
नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग , उस्मानाबाद यांनी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित 
केले आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे 

नाव पदनाम : 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 
- ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - लागू नाही 
टिप : - १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा-या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव 
असल्याचे कायदयाचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित 
करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून 
६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
कळंब यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


लागू नाही 


ब 


लागू नाही 


क 


दिनांक : - १३/०२/२०२० 
ठिकाण : कळंब उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत / 
( अहिल्या गाठाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 


९९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


०८ 


१३ 


= f + #ि nok + सि sathoki 

ÉPÉÉ{ ÉÉ{ ÉBÉFRÉÉÉÉÉÉÉÇ 
EE PIS + ingtoak p ळ + vि 2013 E11 

( 01 ) SHELF अधिसूचना 
क्र . २०१८ / भूसंपादन /सिआर /०२ - ज्या अर्थी , भूमीसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक 
नसले इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे) सावर्जनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे सूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

ज्या अर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही) 

ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही) 

ज्या अर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर 
निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर ,जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीचे या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०२ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पादरर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : - यसवंडी तालुका: - वाशी जिल्हाः- उस्मानाबाद 

प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव यसवंडी मौजे यसवंडी 
अ.क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे.आर.मध्ये 
०१ ४६ /ग 

००.०७ 
४६ /ग 

००.०७ 
४६ /ग 

००.०७ 
०४ ४६ / ग 

00.00 
०५ ४६ /ग 

००.०७ 
०६ ४६ / ग 

००.०३ 
०७ ४६ /ग 

००.०४ 
४६ / फ 

००.०३ 
० ९ ४६ / अ 

००.०३ 
१० ४७ /अ 

००.१० 
११ ४७ / अ 

००.० ९ 
१२ ४७ / अ 

००.० ९ 
४७ / अ 

००.१० 
१४ ४७ / अ 

००.० ९ 
१५ ४७ /अ 

००.० ९ 
एकुण क्षेत्र ०१ हे .०४ आर 
अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :-पाझर तलाव यसवंडी मौ.यसवंडी ता.वाशी जि.उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णनः -पाझर तलाव यसवंडी मौ.यसवंडी ता.वाशी जि.उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ : - पाझर तलाव यसवंडी मौ.यसवंडी ता.वाशी 
जि.उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
पाझर तलाव यसवंडी मौ.यसवंडी ता.वाशी जि.उस्मानाबाद या 
कामामुळे कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद , 
उस्मानाबाद यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
नाही असे प्रमाणित केले आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे नाव 
पदनाम : - लागू 

नाही 
ब प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 

लागू 

नाही 
क - ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : - लागू नाही 
टिपः- १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम 
४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे 
विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कायदयाचे कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात 
आले आहे.प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० 
दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : 

१७/०२/२०२० 
ठिकाण : - कळंब उस्मानाबाद 

स्वाक्षरीत / 

( अहिल्या गाठाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 


आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट/ सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९ ४२ 


९९९ 


११ 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव :-देवळाली तालुकाः- कळंब जिल्हाः- उस्मानाबाद 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये 
०१ ६८ 

०१.३८ 
०२ ६७ 

००.२० 
एकुण क्षेत्र ०१ हे .५८ आर 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

É { ÉBÉFRBE = GÉÉREÇ 
EEP + FREK धाक + Mix 2013 FE11 

( 01 ) SE + 
G 2018/ tine 501- ज्या अर्थी , भूमीसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ 
२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक 
नसले इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात अशा 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल. 

आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका- यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सावर्जनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे सूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

ज्या अर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही) 

ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही) 

ज्या अर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर 
निर्माण करणार नाही. 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर ,जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीचे या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०२ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पादरर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले 
आहे . 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : गाव तलाव क्रमांक ०२ मौजे देवळाली तालुका 
कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : - गाव तलाव क्रमांक ०२ मौजे देवळाली 

तालुका 

कळंब 
जिल्हा उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ : - गाव तलाव क्रमांक ०२ मौजे देवळाली 
तालुका कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ 
होणार आहे 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
गाव तलाव क्रमांक ०२ मौजे देवळाली तालुका कळंब जि . 
उस्मानाबाद या कामामुळे कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका- याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद , 
उस्मानाबाद यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
नाही असे प्रमाणित केले आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे 

नाव पदनाम : 

- प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - लागू नाही 
क - ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - लागू नाही 
टिप :- १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा -या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता ,लघु 
पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल, 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


लागू नाही 


ब 


दिनांक : 

१४/०७/२०२० 
ठिकाण : 

कळंब उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत / 
( अहिल्या गाठाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 


१००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १ ९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१०७ 


१२ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ 

( ०१ ) ची प्राथमिक अधिसूचना 
क्र . २०१७ / भूसंपादन /सिआर/ ०५- ज्या अर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टर अधिक नसले इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन 
संपादन करण्याच्या संबधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका -यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सावर्जनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

ज्या अर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही ) 

ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकता नाही) 

ज्या अर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही 
पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार 
करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर ,जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीचे या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हयाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०२ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पादरर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले 
आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : - बोरवंटी तालुकाः- कळंब जिल्हाः- उस्मानाबाद 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे.आर.मध्ये 
०१ १०७ 

००.२६ 

००.२४ 
१०७ 

००.३२ 
०४ १०८ 

००.०३ 
०५ १०८ 

००.०१ 
०६ १०८ 

००.० ९ 

एकुण क्षेत्र ०० हे.९ ५ आर 
अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - गाव तलाव बोरवंटी मौजे बोरवंटी तालुका कळंब 
जिल्हा उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : - गाव तलाव बोरवंटी मौजे बोरवंटी तालुका कळंब 
जिल्हा उस्मानाबाद 
समाजाला मिळणारे लाभ : - गाव तलाव बोरवंटी मौजे बोरवंटी तालुका 
कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
गाव तलाव बोरवंटी मौजे बोरवंटी तालुका कळंब जिल्हा 
उस्मानाबाद या कामामुळे कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका -याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद , 
उस्मानाबाद यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
नाही असे प्रमाणित केले आहे . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील 
- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे 

नाव पदनाम : 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - लागू नाही 
क - ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - लागू नाही 
टिपः- १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल. 
दिनांक : - ०६/०२/२०२० 
ठिकाण : - कळंब उस्मानाबाद 

स्वाक्षरीत/ 

( अहिल्या गाठाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी कळंब जिल्हा उस्मानाबाद 


अ 


लागू नाही 


ब 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A, NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . १८ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट / सप्टेंबर २७-०२ , २०२० : भाद्रपद , ५-११ , शके १९ ४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण 

व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 


आहेत . 


१ 


नगर परिषद खुलताबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ च्या कलम 
३७ अन्वये विकास योजना खुलताबाद ( दु.सु. ) मध्ये फेरफार 

करणे बाबत 


जाहीर सुचना 


जा.क्र .२०२० / नपखु/ नरवि / १४६२ / दिनांक १८.०८.२०२०. 
खुलताबाद शहराची विकास योजना ( दु.सु. ) महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगर विकास विभागाचे अधिसुचना क्र . टिपीएस -३०११/ १४३५ / प्र.क्र . 
३३ ( अ ) / एसएम / २०१७ / नवि-३० , दि .२६ जुन २०१ ९ अन्वये परिशिष्ठ 
अ मधिल बदलासह भागशः मंजुरी दिलेली असुन सदर विकास 
योजना दि .१० / ० ९ / २०१ ९ पासुन अंमलात आलेली आहे. 

सदरहु मंजुर झालेल्या विकास योजनेतील सि.स.क्र .१३४ व 
१३५ मध्ये १ ) सार्वजनिक सुविधा ( Public Aminity आरक्षण 
क्र .३४ ) , २ ) शॉपिंग सेंटर ( आरक्षण क्र .३५ ) , ३ ) माध्यमिक शाळा 
( High School आरक्षण क्र .३३ , ४ ) डिस्पेंसरी मॅटार्निटी होम 
( आरक्षण क्र .३२ ) ही आरक्षणे प्रस्तावीत आहेत . 


ज्या अर्थी सर्व्हे क्र .१३४ व १३५ मधील उपरोक्त आरक्षित जमिनींवर 
नागरी वस्ती निर्माण झालेली असुन तेथील नागरीकांना नागरी 
सुविधा, विकास कामे व इतर आवश्यक सोई सुविधा पुरविणे गरजेचे 
आहे. त्यानुसार नगर परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक २१ / १२ / 
२०१ ९ , विषय क्रमांक ० ९ ठराव क्रमांक ( ३०३ ) अन्वये उक्त आरक्षणे 
वगळण्याबाबत एकमताने ठरविण्यात आलेले आहेत. या फेरबदलासाठी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ 
अन्वये कार्यवाही अनिवार्य असून संबंधीत कार्यवाही करण्याचे ठरविले 
आहे 

वरिल फेरबदल खुलताबाद शहराच्या विकास योजनेच्या ( दु.सु. ) 
भाग नकाशावर तपकिरी भागात रेखांकित दर्शविलेला असुन त्याची 
प्रत कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषद 
खुलताबाद कार्यालयात खुली ठेवण्यात आलेली आहे . 

ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्या 
पासुन ३० दिवसांच्या आत नागरीकांकडुन फेरबदलाबाबत प्राप्त 
झालेल्या लेखी सुचना व आक्षेप उक्त फेरबदल शासनाच्या मंजुरीसाठी 
पाठवितांना विचारात घेतले जातील . 


अध्यक्ष 
नगर परिषद खुलताबाद 


औ . भाग १ - अ -१८ 


६१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A, NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 

. 


